मागणी क्र.- बी-१,“मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५५ पोलीस"अंतर्गत अनुदानाचे 
पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एमपीआय-२१२२/प्र.क्र.७०/पोल-११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक- ३१ मार्च, २०२२. 
वाचा- 

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र.ठजि/एमपीआयडी/अनुदान 

मागणी/२०२०-२१, दिनांक- 08/02/ २०२२ 


शासन निर्णय- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष २०५५- पोलीस, 
(००)(००१), (20440433) तंटामुक्‍त गाव , २६ जाहिरात व प्रसिध्दी या उद्दीष्टातून मागणी क्र.बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५५- पोळीस(००)(००१), संचालन व प्रशासन, (००) (०५) ,(२०५५ १०३) सक्षम प्राधिकारी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम (योजनेत्तर) या उद्दीष्टांतर्गत रु.१,५०,०००/- (एक लाख पन्नास हजार फक्‍त) इतके 
अनुदान सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. वित्तीय नियम पुस्तिका -१९७८ मधील नियम ४० (१) मधील तरतुदीनुसार सदर रक्कमेचा विनियोग 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, मुंबई शाहर यांनी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी 
संरक्षण अधिनियम १९९९ अंतर्गत नेमणूक केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्याची रक्‍कम तसेच कार्यालयीन 
खर्चाची इतर देयके अदा करण्याकरिता करावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौ. संदर्भ क्र.१६७/२०२२/व्यय-७, दिनांक ३०.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११५२११६७५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh 
Murarirao Manale Mahathir, OU = Home Oopar 
(रमेश मनाळे) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत - 
१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर. 
३.महाळेखापाल ( लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र,मुंबई. 
४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


५.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६.कक्ष अधिकारी ( व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 
८.निवडनस्ती पोल-११. 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्रमांक- एमपीआय-२१२२/प्र.क्र.७० /पोल-११, 


(रूपये हजारामध्ये) 


लेखाशीर्ष उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित निधी | पुनर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजना- 
रक्‍कम नंतरची रक्‍कम 


मागणी क्रमांक- बी-१, मुख्य २६ जाहिरात 
लेखाशीर्ष २०५५- पोलीस, | प्रसिध्दी 
(00)(009), तंटामुक्‍त गाव , २६ ८३६ (- १५० ६८६ 
जाहिरात व प्रसिध्दी 
(२०५५०५३३) 


मागणी  क्र.बी-१, मुख्य | १३ कार्यालयीन 
लेखाशीर्ष २०५५- खर्च 

'पोलीस(००)(००१), संचालन व २६ (+) १५० १७६ 
प्रशासन, (00) (04) सक्षम 
प्राधिकारी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम 
(2044 ५१०३) (योजनेत्तर) 


Digitally signed by Ramesh Murarirao 
Manale 


Ram es h DN: CN = Rami 
Murarirao Manale Maharshi 


tra, OU = Home Department 
ate: 2022.03.31 15:22:50 +05'30' 


(रमेश AAS ) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


